गुंतवणूक सल्लागार यांना प्रवास खर्च व मानधन देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१०७/२८ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
तारीख: ०४.०९.२०२०. 


१) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २०१९ / प्र.क्र १०७ / २८ 
दि. ०९ ऑक्टोबर, २०१९ 

२) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे यांचे पत्र क्र.२१०८०/गुंतवणूक समिती/सैकवि-१२, 
दि. ०९/०७/२०२० 


उपरोक्त संदर्भीय शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: संकीर्ण २०१९ / प्र.क्र 
१०७ / २८ दि. ०९ ऑक्टोबर, २०१९ च्या परिच्छेद क्र. २ मधील नमूद शासन अनुदानातून द्यावयाच्या 
रकमेपोटी होणारा खर्च रू. १०,०००/- (रू. दहा हजार फक्त) हा मागणी क्र.ए-५ लेखाशीर्ष २२३५, सामाजिक 
सुरक्षा व कल्याण, ६०, इतर सामाजिक सुरक्षा व कल्याण कार्यक्रम २००, इतर कार्यक्रम (००)(०३) सैनिक 
कल्याण विभाग (2234-0049) १३ कार्यालयीन खर्च या लेखाशीर्षाखाली “ सन २०१९-२० या वित्तीय वर्षातील 
मंजुर तरतूदीतून भागविण्यात यावा” ऐवजी “चालू आर्थिक वर्षाच्या मंजुर तरतूदीतून भागविण्यात यावा” असे 
वाचावे. 
2. सदर शासन शुद्धिपत्रक, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२००९०४१७२५४८६७०७ असा आहे. हे शुद्धिपत्रक 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने. : 
Sanjeev R 
Keluskar 


(संजीव केळुसकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 
१) संचालक, सैनिक कल्याण विभाग, पुणे (२ प्रती), 


२) महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

३) महालेखापाल (लेखा परिक्षा)-१, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर, 

४) महालेखापाल (स्थानिक निकाय लेखा परिक्षा व लेखा) महाराष्ट्र, मुंबई - 32 
५) जिल्हा कोषागार अधिकारी, जिल्हा कोषागार कार्यालय, पुणे 

६) वित्त विभाग, विनियम व्यय -४ 

७) निवड नस्ती (२ प्रती). 


